विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१४ च्या 
कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांना पारिश्रमिक/ 
मानधन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विज्ा-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६.११.२०१७. 


शासन शुद्धिपत्रक:- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट “ अ ” मधील स्तंभ क्र. १ (हुद्दा मधील “ विशेष 
पोलीस महासंचालक ” ऐवजी “ विशेष पोलीस महानिरीक्षक ” असे वाचावे. 


2 सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१///.॥8॥॥859॥[॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०१०५१२२१४७९५२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay D Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Tk ' ou=Home, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

1] ठे y a | 2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab10bb427 
93fc26e38381 13296e7ff812051f6f, cn=Vijay D Patil 
Date: 2018.01.05 12:25:30 +05'30' 


(विजय पाटील) 
महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. महाराष्ट्रातील सर्व मा. संसद सदस्य. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा / विधान परिषद. 
६. सर्व मा. विधानसभा सदस्य / मा. विधान परिषद सदस्य. 
७. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
११. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विशा-१अ 


१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
१५. सर्व पोलीस आयुक्त. 


१६. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रा. 

१८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२०. वित्त विभाग, कार्यासन सेवा-९ / व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. सामान्य प्रशासन विभाग, का. क्र. 33, मंत्रालय, मुंबई.१७) 
22. निवडनस्ती (कार्यासन विजा-१ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


